महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक :- कअप-१२२२/प्र.क्र.६५/१४ ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख:- १० ऑगस्ट, २०२३. 


Pet: सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा समक्रमांक दि. २१.०७.२०२३. 


PUKE आदे 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये खाली नमूद सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष 
अधिकारी या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येऊन, त्यांची पदस्थापना संदर्भाधीन आदेशातील 
स्तंभ ७ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात आली होती. 
२. आता, या आदेशान्वये सदर सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या कक्ष अधिकारी या पदावरील 
पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येत असून, त्यांची 
सुधारीत पदस्थापना खाळीळ तक्त्यात त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या 


विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 
अ. श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा विभाग सुधारित 
क्र. | श्रीमती | अधिकाऱ्यांचे पदस्थापनेचा 
नांव विभाग 
[aS 3 [ 8 षु द 
शि : श्री | अ.रा.आतकड उद्योग, उर्जा व वित्त विभाग उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
२. श्री । प्र.त्रि.कांदे महसूल व वन विभाग | अल्पसंख्याक विकास | वैद्यकीय शिक्षण 
विभाग व औषधी द्रव्ये 
विभाग 
३. श्री । गु.श्रा.बहलाळ महसूल व वन विभाग वित्त विभाग महसूल व वन 
विभाग 
४. श्री | WAR गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग | गृह विभाग 
प. श्री । मि.वि.दुबे महसूल व वन विभाग नियोजन विभाग महसूल व वन 
विभाग 


३. उपरोक्त अधिकारी यांच्या पदोन्नतीच्या अन्य अटी व शर्ती संदर्भाधीन आदेशात नमूद 
केल्याप्रमाणे राहतील. 

४. सदर शासन swear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८१०१७०९४८२४०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ताणत 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1 e183d1e9775b63142b6a94941 
2, 


BABURAO MANE sa engonrmere ण 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
संबधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


शासन आदेशा क्रमांकः HAT-9QQY/W.H.G4/ 8 ब 


प्रत, 

१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभाग/महसूल व वन विभाग/गृह विभाग/नियोजन विभाग/वित्त 
विभाग/अल्पसंख्याक विभाग/वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/उद्योग, उर्जा व कामगार 
विभाग/महसूल व वन विभाग/गृह विभाग/नियोजन विभाग/वित्त विभाग/अल्पसंख्याक 
विभाग/वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) निवडनस्ती कार्यासन-१४ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


